परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील परिवहन 
आयुक्त यांच्या १ निर्लेखित वाहनांच्या बदली 
१ नवीन वाहन खरेदी करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२१९/प्र.क्र.२७४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०२४ 


१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन २०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८.०७.२०२० 

२) वित्तविभाग, झासन निर्णय क्र.वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम, दि.०२.०२.२०२४ 

३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाचे क्र.पआका/ का.१० / निर्लेखित 
वाहनाच्या बदली वाहन खरेदी /२०२४ /जा.क्र. २२८३, दि.२२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना : 


परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने उपरोक्‍त उपनिर्दिष्ट क्र. ३ येथील पत्रान्वये निर्लेखित 
केलेल्या वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिपत्याखालील परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील ०१ 
निर्लेखित वाहनांच्या बदली ०१ नवीन वाहन उपनिर्दिष्ट क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये परिवहन 
आयुक्‍त यांना राज्यस्तरीय विभाग प्रमुख म्हणून रु.१२.०० लक्ष किंमत मर्यादेत खरेदी करण्यास याप्रमाणे 
येणारा एकूण खर्च रु.१२,००,०००/- (रुपये बारा लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी :- 

१. निधी उपलब्धतेनुसार, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. वाहन - २०२४/प्र.क्र. ११/विनियम, दिनांक 
०२.०२.२०२४ मधील तरतूदींनुसार परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना रु.१२.०० लक्ष 
या मर्यादेत (वाहनांची किंमत + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य Accessories 
इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२१९/प्र.क्र.२७४/परि-४ 


२. शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भाखस - २०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- उद्योग-४ 
दि.०१ डिसेंबर, २०१६ व क्र.संकिर्ण-२०१६ /प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन 
निर्णयानुसार वाहन खरेदी GeM Portal वरुन विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वाहन-२०१३/प्र.क्र.४६/१३/विनियम, दिनांक ०३ 
ऑक्टोबर,२०१७ मधील तरतूदीनुसार वाहन आढाव्या अन्वये, परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयाकरीता अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेल्या वाहनांची माहिती 
महावाहन संगणक प्रणालीवर नोंद घेणे व नवीन वाहन खरेदीनंतर जुन्या वाहनांची नोंद 
महावाहन प्रणालीवरुन नष्ट करुन नवीन वाहनांची नोंदणी त्या ठिकाणी करणे, याची जबाबदारी 
परिवहन आयुक्त यांची राहील. 


२. यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष २०४१, वाहनांवरील कर (00)(009 ) 
संचाळन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्त (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) - ५१ मोटार वाहने” या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१६/२०२४/विनियम, 
दि.१०/०६/२०२४ आणि राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर खर्च बिनशर्त स्वरुपाचा आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०९११५२३८१४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BHARAT ठे 
RAMCHANDRA LANGHI 2 
(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
. मा.मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती (परिवहन-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


